असा. क्र. २६ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, फेब्रुवारी १३, २००६/माघ २४, शके १९२७ 


A NS a TT TSIEN LT TO OT TS TS 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६ 
अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए-१००४/सीआर-१०६/परिवहन-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए-१९९१/सीआर-१२/परिवहन-३, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट १९९१ यामध्ये दिनांक १ मार्च २००५ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:--- 
सदर अधिसूचनेच्या aaa खंड ' अ ' मधील चार-अ मध्ये. 
“aa, खाजगी सेवा वाहने,-- 
(अ) (अ) येथील नोंदी ऐवजी पुढील नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-- 
(अ) उतारू वाहून नेण्याचा परवाना दिलेल्या वातानुकूलीत खाजगी 
सेवा वाहनांच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीसाठी . . . , रु. २,००० ; 
(ब) (ब) मधील नोंदीच्या उपनोंद (एक), ऐवजी पुढील उपनोंदीचा समावेश करण्यात येत 


आहे :-- 
- (एक) ज्या उतारुंना वाहून नेण्याची परवानगी दिलेली असेल अशा 
‘ प्रत्येक व्यक्तीसाठी 52 es .. रु. १०००.” 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव, 


भाग चार-ब--३३ (944) 
[किंमत : रुपये 3 ००] 


१५६ महाराष्ट्र शात्तत राजपत्र, असा., WATE १३, २००६/माथ २४, शके १९२७ [भाग चार-य 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th February 2006. 
: NOTIFICATION 
Tue 801847 Motor ४७10८8 Tax Act, 1968. 


No, MTA-1004/OR-106/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom, LXV of 1968), the Government of Maharashtra hereby amends, with 
effect from the 1 March, 2006, the Government Notification, Home Depart- 
ment, No. MTA-1991/CR-12/TRA-3, dated 3181 August, 1991, as follows, 
namely ;— 


In the SCHEDULE to the said notification, in clause A, in paragraph 
IV-A,-- 


“IV-A, Private Service Vehicles,— 
(a) for entry (a), the following entry shall be substituted, namely :— 


। (a) Air-conditoned private service vehicle, for every 
person which the vehicle is permitted to carry .., Rs. 2,000 


(d) in entry (5), for sub-entry (i) the following sub-entry 
shall be substituted namely :— 
(i) for every person which the vehicle is permitted to 
TO CARTY occeeceereererteersreereerernee Re, 1,000," 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to the Government. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शास राजपत्र, असा., TE १३, २००६/नाच २४, TRE १९२७ १५७ 
| गृह विभाग 
संत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६, 
अधिसूचना 
मुंबा मोटार पाहन कर अधिनियम, १९५८, 


क्रमांक एमटीए-१००४/सीआएर-१०६/परिवहन-३.--ज्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, 
१९५८ (१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) नुसार काढलेली शासन अधिसूचना, 
गृ विभाग, क्रमांक एमटीए-१००४/सीआर-१०६/परिवहन-३, दिनांक १३ फेष्ठुवारी २००६ अन्वये मोटार 
वाहनावर (यापुढे ज्याचा उल्लेख ore मोटार वाहणे “ असा करण्यात येईल) त्यात विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे वार्षिक दराने दिनांक १ मार्च. २००६ पासून कर वाढ करण्यात आली आहे. 


आता, त्याबुसार, मुंबई मोटार वाहन फर नियम, १९५९ च्या नियम ११-अ अन्वये महाराष्ट्र शासत 
दिनांक ३१ मे, २००६ हा दिनांक विनिर्दिष्ट करीत असून त्या दिनांकाच्या आत अशा मोटार वाहनांचे 
नोंदणीकृत मालक किंवा ज्यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणात अशी मोटार वाहने आहेत त्यांनी उक्त 
नियम ११-अ नुसार अशा उर्वरित कालावधीचा दैय ठरणारा अतिरिक्त कर भरला पाहिजे, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


win शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


१५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., पेढ्ुवारी १३, २००६/माघ २४, शके १९२७ [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th February 2006. 
NOTIFICATION 
Tue Bompay Motor Venicues Tax Act, 1958. 


: No. MTA-1004/CR-106/TRA-3.— Whereas by Government Notification, 
Home Department,No. MTA-1004/CR-106/TRA-3, dated 13th February, 
2006, issued under sub-section (2) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles 
Tax Act, 1958 (Bom. LXV of 1958), the tax at the annual rates on the motor 
vehicles (hereinafter referred to as " the said Motor vehicles ") specified 
therein, has been increased with effect from the 1st March, 2006. 

Now, therefore, in pursuance of rule 11-A of the Bombay Motor Vehicles 
Tax Rules, 1959, the the Government of Maharashtra hereby specifies the 
81st day of May, 2006 to be the date within which a registered owner of 
person who is in possession or control of any of the said motor vehicles shall 
pay the additional tax payable from the said date, under the said rule 
11-A for the unexpired portion of such period. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to the Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


